राज्यातील सोईसुविधेमध्ये वाढ 
करण्यासाठी तेराव्या वित्त 
आयोगातंर्गत प्राप्त निधी वितरीत व 
खर्च करणेस मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१२/प्र.क्र.३२/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५. 
दिनांक: २९ नोव्हेंबर, २०१४. 


वाचा 

शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.२१६/तुरुंग-२ दि.२५.०३.२०१४. 
प्रस्तावना 

राज्यातील तुरुंगातील सोईसुविधेमध्ये वाढ करण्यासाठी तेराव्या वित्त आयोगातंर्गत 


सन २०१२-१३ साठी शासन निर्णय क्र. जेएलएम-१३१२/प्र.क्र.३२/ दिनांक ३१.७.२०१२ 


अन्वये तुरुंगातीळ सोईसुविधेमध्ये वाढ करणे यासाठी रुपये ७६४ लक्ष व तुरुंगातील सुरक्षेमध्ये 


सुधारणा करण्यासाठी उपकरणे खरेदी करण्यासाठी रुपये ७५१.३१ लक्ष अशा एकुण रुपये 


१५१५.३१ लक्ष इतक्या आराखड्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


२. सन २०१२-१३ वर्षासाठी तुरुंगातील सोईसुविधेमध्ये वाढ करणे यासाठी मंजूर 


झालेल्या रु. ७६४.०० लक्ष निधीपैकी रु. ५४५.८० लक्ष आणि तुरुंगातील सुरक्षेमध्ये सुधारणा 


करण्यासाठी उपकरणे खरेदी करण्यासाठी रुपये ७५१.३१ लक्ष इतक्या निधीपैकी रुपये 


४१.०० लक्ष असा एकुण रुपये ५८६.८० लक्ष इतका अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह 


महानिरीक्षक, पुणे या कार्यालयाने आहरीत poor निधी खर्च करण्यास वरील वाचा येथील 


शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१२/प्र.क्र.३२/तुरुंग-२ 


३. तुरुंगातील सोई सुविधांमध्ये वाढ करणेकरिता सन २०१२-१३ च्या सुधारित 


आराखड्यास मा. मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने तुरुंगातील सोई 


सुविधांमध्ये वाढ करणेकरिता रुपये ७६४ लक्ष व रुपये ७५१.३१ लक्ष अज्ञा एकुण रुपये 


१५१५.३१ लक्ष इतक्या कृती आराखड्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. यापैकी 


उर्वरित रुपये ९२८.२० लक्ष निधी वितरीत करण्यास व खर्च करण्यास मान्यता देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत आता शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 


area निर्णय 


तुरुंगातील सोई सुविधा व सुरक्षेमध्ये वाढ करणेकरिता सन २०१२-१३ च्या सुधारित 


आराखड्यास मा. मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाळीळ उच्चाधिकार समितीने मान्यता दिलेल्या 


तुरुंगातील सोई सुविधांमध्ये वाढ करणेकरिता रुपये ७६४ लक्ष व रुपये 049.39 लक्ष अशा 


एकुण रुपये 9494.39 लक्ष इतक्या निधी पैकी तुरुंगातील सोई सुविधेमध्ये वाढ करणे (२०५६ 


०२६९) याकरिता रुपये २१८.२० लक्ष व तुरुंगातील सुरक्षेमध्ये सुधारणा करणे (२०५६ ०२५१) 


याकरिता रुपये ७१०.०० लक्ष असा एकुण रुपये ९२८.२० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे तसेच अपर पोळीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या कार्यालयाने आहरीत केलेला रुपये ५८६.८० लक्ष निधी 


समायोजित करण्यात येत आहे. सदर निधी तुरुंगातील सोई सुविधा व सुरक्षेमध्ये वाढ 


करणेकरिता सन २०१२-१३ च्या मा. मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार 


समितीने मान्यता दिलेल्या योजनांवर खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.५२७/२०१४/व्यय-८, दिनांक 


३.११.२०१४ अन्वये प्राप्त झाळेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१२/प्र.क्र.३२/तुरुंग-२ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥099॥॥9.90५९.॥॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१४१२०३१६४४२९६२२९ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Jaysing L 


JAYSING L Siro raaa.c- 


IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, OU 


Pawara ieee 
+05'30' 
(ज. ल.पावरा) 
शासनाचे उप सचिव. 


१. अपर पोलीस महासंचालक व पोळीस महानिरिक्षक (कारागृह),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्याळय),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

३. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह), दक्षिण विभाग, मुंबई, 

४. कारागृह उपमहानिरीक्षक (पश्चिम विभाग), पूणे, 

५. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मध्य विभाग), औरंगाबाद, 

६. कारागृह उपमहानिरीक्षक (पूर्व विभाग), नागपूर, 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

११. सर्व कोषागार अधिकारी, 

१२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारती-२), मंत्रालय,मुंबई-३२, 

१३. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, 99 वा 
मजला, मुंबई-५, 

१४. कार्यासन अधिकारी, वित्त आयोग कक्ष/व्यय-८, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२, 

१५. निवडनस्ती, तुरुंग-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


